सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पासाठी रु.११८३ लाख 
निधी वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - ०१ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ:- 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र. ८२/राकृवियो कक्ष, 
दि.१७.०१.२०१८ 
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. नादेकू ४६२०/प्र.क्र. ६२/२०२०, दि. १८.५.२०२०, 
दि.२७.०७.२०२०, दि.१८.०९.२०२० व दि.१६.१२.२०२०. 
३. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/अंदाजपत्रक २०-२१/ 
प्र.क्र.१७५/२०२०/८०३ , दिनांक ३०.१२.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे 
तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अज्ञा एकूण ५१४२ 
गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित 
खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 
सदर गावांमध्ये हवामान बदलास अनुकूल शेती पध्दती विकसित करण्याच्या हेतूने प्रकल्पांतर्गत 
निवडलेल्या गावांमध्ये टप्याटप्याने प्रकल्प राबविण्यात येत असून गावांचे सूक््म्नियोजन, आराखडे 
तयार करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये 
विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयांन्वये सन २०२०- 
२१ मध्ये एकूण रु.४६१३४.५० लाख निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. प्रकल्पास चालू वर्षी 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीतून प्रथम प्रलंबित दायित्व अदा करण्याकरिता आणि 
प्रकल्पाच्या सुरळीत अंमळबजावणीकरिता निधी वितरणाबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ३ च्या 
पत्रांन्वये प्रकल्प उपसंचाळक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचेकडून प्राप्त झाला आहे. 
सबब, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.११८३ लाख एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य हिळ्ऱ्याचा रु.११८३ लाख 
(रु.अकरा कोटी त्र्याऐंशी लाख waa) निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


बाब वितरीत निधी (रुपये लाखात) 
०१-वेतन १८० 
१०-कंत्राटी सेवा ६३० 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २३ 
१७- संगणक खर्च Po 
२६- जाहिरात व प्रसिध्दी ४० 
२८-व्यावसायिक सेवा ३०० 

एकूण ११८३ 


सदर रु.११८३ लाख (रु.अकरा कोटी त्र्याऐंशी लाख फक्त) निधी प्रकल्पाच्या राज्य 
हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%)(२४०१ ॥६५५) 
०१-वेतन 

१०-कंत्राटी सेवा 

११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 

१७- संगणक खर्च 

२६- जाहिरात व प्रसिध्दी 

२८-व्यावसायिक सेवा 


या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.११८३ लाख (रु.अकरा कोटी 
त्र्याऐंशी लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा प्रथम प्राधान्याने मागील 
आर्थिक वर्षातील शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके व सामुदायिक कामांची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यासाठी विनियोग करण्यात यावा. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर 
प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी 
सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASP ४६२०/प्र.क्र.६२/८-ओ 


griculture an 


id 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 9§.08.2020 
नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन 
विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २६/२०२१/व्यय-१ 
दि.२७.०१.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०११३१३३५५७०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
shrikant eet 
Chandrakant we 
And ge ७०00000000 ह ts 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 

६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१४. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१६. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


